नवी मुंबई महानगरपालिका आस्थापनेवर 
“कार्यकारी अभियंता” (यांत्रिकी), हे एक पद, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
च्या कलम ५१(४) नुसार निर्माण करण्यास व 
सदर पदावर श्री. शिरीष आरदवाड यांचे 
समावेशन करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२२३/ प्र. क्र. ११/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १२१५/३९४/प्र.क्र.१६/१५/नवि-२८, 
दि.२१.०८.२०१७. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१९/प्र.क्र.१३७/नवि-२८, 
दि.३०.०१.२०२१. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १२२२/प्र.क्र.१२४/नवि-२८, दि.१५.१२.२०२२. 
४) आयुक्त ,नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशासन/आस्था-१/ 
FB .442/3098/ 202, दि.२०.१२.२०२२. 
५) आयुक्त ,नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशासन/आस्था-१/ 
प्र.क्र.५५२/१०७/२०२३, दि.१२.०१.२०२३. 
६) आयुक्त ,नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-१/ 
प्र.क्र.५५२/१८९९/२०२३, दि.०८.०६.२०२३. 


प्रस्तावना- 

श्री. शिरीष गंगाधरराव आरदवाड, 'कार्यकारी अभियंता" (यांत्रिकी), नवी मुंबई 
महानगरपालिका यांना 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता" (मेकॅनिकल/इलेक्ट्रीकल), नवी मुंबई 
महानगरपालिका पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला असून, त्यांची सेवा नवी मुंबई 
महानगरपालिका परिवहन उपक्रमातून, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
“कार्यकारी अभियंता" (यांत्रिकी), या संवर्गाचे १ पद निर्माण करण्यास व सदर पदावर श्री. 
शिरीष आरदवाड यांचे VAM करण्याच्या प्रस्तावास नवी मुंबई महानगरपालिका 
प्रशासकीय ठराव क्र. ३६४०, दि.१६.१२.२०२२ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
त्यांचे “कार्यकारी अभियंता” (यांत्रिकी), नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर कायम 
समावेशन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी शासनास सादर 
केला होता. आयुक्तांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार नवी मुंबई 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर “कार्यकारी अभियंता" (यांत्रिकी), हे एक पद, महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२३/ प्र. क्र. ११/नवि-२८ 


महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५१(४) नुसार निर्माण करण्यास व सदर 
पदावर श्री. शिरीष आरदवाड यांचे समावेशन करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

श्री. शिरीष गंगाधरराव आरदवाड, 'कार्यकारी अभियंता' (यांत्रिकी), नवी मुंबई 
महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, यांची सेवा नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रमातून, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या “कार्यकारी अभियंता" (यांत्रिकी), या संवर्गाचे १ 
पद निर्माण करून, सदर पदावर श्री. शिरीष आरदवाड यांच्या समावेशनास पुढील अटी- 
शर्तीनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीने नियुक्ती करता येणार नाही. wad 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांवर बदलीने नियुक्‍ती 
करण्यात यावी 

२) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या 
पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 

२. श्री. शिरीष आरदवाड हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रम विभागात 
कार्यरत असल्याने, त्यांना नवी मुंबई महानगरपालिका आस्थापनेवर निर्माण करण्यात 
आलेल्या “कार्यकारी अभियंता” (यांत्रिकी) या पदावर सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदींनुसार 
सामावून घेण्यात यावे. तसेच, याबाबतचा अनुपालन अहवाळ आयुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका यांनी शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८३११११३५००८२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUSHILA ig si te Pa 


FINANCE DEPARTMENT, 
5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd 


2 

DHON DI RAM 9d1d360094fe11409501d5, postalCod 
st=Maharashtri 
st 


PAWAR al 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

श्री. शिरीष गंगाधरराव आरदवाड, कार्यकारी अभियंता" (यांत्रिकी), नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रम. 
प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) निवडनस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


